मागणी क्र.ए-४ (अनिवार्य/दत्तमत) प्रधान 
लेखाशिर्ष “२०५२, सचिवालय-सर्वसाधारण सेवा” 
सन २०२३-२४ मधील तरतूदीचे पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.२३/२०२४/अर्थसं 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२४ 
शासन निर्णय :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक ए-४ “२०५२, सचिवालय-सर्वसाधारण 
सेवा” या प्रधान लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मधील अनिवार्य तरतूदी मधून पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता 
देण्याचे प्रस्तावित आहे. 
सन २०२३-२४ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “2042, सचिवालय-सर्वसाधारण सेवा” (अनिवार्य/दत्तमत) 
मधील सामान्य प्रशासन विभाग (अनिवार्य) २०५२ ००२५, २८-व्यावसायिक सेवा मधील बचत एकूण रू.१०.५११०० 
लाख (अक्षरी रूपये दहा लाख एक्कावन हजार शंभर फक्त) सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - १ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार नागपूर येथील राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशानासंबधी खर्च (अनिवार्य २०५२ ००५२, 
५०-इतर खर्च या योजनेसाठी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - २ मध्ये दर्शविल्यानुसार पुनर्विनियाजनाने उपलब्ध 
करून देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९६/व्यय-४, दि.२७.०३.२०२४ व दिनांक 
२२.०३.२०२४ च्या मान्यतेअन्वये तसेच मा.अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन 
विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा साकेतांक क्र २०२४०३३११७४४३३९१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 


SEEMA BABAN कि राहा 
JADHAV oe ee 
(सी.ब.जाधव) 
सहपत्र-वरील प्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. अपर मुख्य सचिव, WY I Lah, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. सह सचिव/उप सचिव, व्यय-४, अर्थ-२ व अर्थ-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. उस सचिव (EAM, समन्वय-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

qo. कक्ष अधिकारी, कार्या.- (रोखशा, समन्वय-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती, कार्यासन.- अर्थसं. 


विवरणपत्र-९ 
शासन निर्णय क्रमांक : Tafel २०२४/प्र.क्र.२३/२०२४/कार्या.-अर्थसं, दिनांक ३९ मार्च, २०२४. 


मागणी क्रमांक ए-४, प्रधान लेखाशिर्ष : २०५२, सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा, पुनविनियोजन प्रस्ताव सन २०२३-२४ (वजा) (-) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


नाव मुख्य लेखाशिर्ष / उप लेखाशिषं 


(रू.लाखात) 


सन २०२३-२४ पयोविनियाजनाची | writin =. | 


अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा नंतरची होणारी 


R 


पुरक विनियोजन रक्‍कम 


द 


सामान्य प्रशासन विभाग 
(अनिवार्य) 


(अनिवार्य) (२०५२००२५०५), २८- 


3 
२०५२, सचिवालयीन-सर्वसाधारण 
सेवा - ०० ०९०, सचिवालय, (००) 
(०१) सामान्य प्रशासन विभाग 


२८, व्यावसायिक सेवा या उद्दीष्टाखाली उर्वरित कालावधीत खर्च 
होणार नसल्याने संभाव्य बचत. 


१८८६.२० १८७५.६९ 


व्यावसायिक सेवा 


विवरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक : Tafel २०२४/प्र.क्र.२३/२०२४/कार्या-अर्थसं, दिनांक ३९ मार्च, २०२४. 


मागणी क्रमांक ए-४, प्रधान लेखाशिर्ष : २०५२, सचिवाळयीन-सर्वसाधारण सेवा, पुनविनियोजन प्रस्ताव सन २०२३-२४ (वजा) (+) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


नाव मुख्य लेखाशिर्ष / उप लेखाशिष॑ 


(रू.लाखात) 


सन २०२३-२४ चे पुर्नविनियाजनाची I 


अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा 


पुर्नविनिये 
नंतरची होणारी 


(अनिवार्य) (२०५२ ००५२) - 
७५०, इतर खर्च 


पुरक विनियोजन रक्‍कम 
z 3 शाळा & Pt 
नागपूर येथील २०५२, सचिवालयीन-सर्वसाधारण ae ३००.६० 
विधानमंडळाच्या हिवाळी सेवा- ०० ०९०, सचिवालय, (००) नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीतील झालेला 
अधिवेशनासंबंधीचा खर्च | (०५) नागपूर येथील विधानमंडळाच्या खर्चासाठी (प्रलंबित देयकावरील व वाहन दुरूस्तीवरील खर्च) 
(अनिवार्य) हिवाळी अधिवेशनासंबंधीचा खर्च देयकांची रकम एक VHA भरण्याकरिता आवश्यक जादा तरतूद. 


SEEMA BABA 
JADHAV 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 
DN: CN = SEEMA BABAN JADHAV, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
Date: 2024.03.31 17:55:13 +05'30' 


